सामान्य प्रशासन विभाग ( खुद्द ) साठी बाह्य 
यंत्रणेकडून मासिक दराने वाहनचालक 
पुरविण्यासाठी दिनांक ०१.१०.२०२० ते 
दिनांक ३०.०९.२०२१ या कालावधीसाठी 
दरकरार करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.बावासे-२०२०/प्र.क्र.३४/का.२४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-१९ नोव्हेंबर,२०२० 


वाचा:- सामान्य प्रशासन विभाग शा. नि.क्र. बावासे-२०२०/प्र.क्र.३४/का.२४, 
दि. १२/१०/२०२० 


शासन शुध्दीपत्रक:- 

क्रिष्णा मोटर्स, जोगेश्वरी, मुंबई या संस्थेकडून ०४ वाहनचालक कंत्राटी पध्दतीने 
पुरविण्यासाठी दिनांक १२.१०.२०२० या शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये सेवा 
करार दिनांक ०१/१०/२०२० ते ३०/११/२०२१ एक वर्ष कालावधीसाठी असे नमूद करण्यात आले 
आहे. त्याऐवजी दिनांक ०१/१०/२०२० ते दिनांक ३०/०९/२०२१ असे एक वर्ष वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संकेताक २०२०१११९१३०४२३८१०७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
VILAS RAMDAS ० या ne 
THAKU R 8 र 


(वि. रा. ठाकूर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र, मुंबई 

२. महालेखापाल, ( लेखापरिक्षा), मुंबई 

३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

५. वित्त विभाग ( वि.सु.)/विनियम कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई 

६. मे. क्रिष्णा मोटर्स, जोगेश्वरी (Gd), मुंबई-४०० ०६५ 

७. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ( आस्थापना ), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८. अवर सचिव ( रोख शाखा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९. कार्यासन अधिकारी ( रोख शाखा ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१०.निवडनस्ती/का.२४, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


